महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


निवडसूची सन २०१६-१७ सन २०१६-१७. 


“DITA VST उप अधीक्षक/सहायक 
समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल” 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना.... 


शासन आदेश क्र.रापोसे-०२१४/प्र.क्र.२६०(१)/पोल-१(अ) 


शासन Beat :- 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक :-२८ फेब्रुवारी, २०१९. 


“सठास्त्र पोळीस उप अधीक्षक/सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल” या 


पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१६-१७ च्या तात्पुरत्या निवडसूचीमध्ये 


समाविष्ट करण्यात आलेल्या “sara deta निरीक्षक” या संवर्गातील खालील after 
“Gara urs उप अधीक्षक/सहायक wares, राज्य राखीव पोळीस बल” या (वेतनश्रेणी 
रु. १५,६००-३९,१००--ग्रेड पे ५४००/-) पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पोलीस निरीक्षक या नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
पदावरील नियुक्तीचे ठिकाण 
za 2 ३ 8 
a श्री. राजेंद्र गेडाळाल अमरावती शहर सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
कनोजिया पोलीस बल, गट क्र.९, अमरावती 
२ श्री. ज्ञानदेव अधिकराव बृहन्मुंबई सहायक पोलीस आयुक्‍त (सठास्त्रो, 
काटकर मुंबई 
3 श्री. ईश्वर विठठल चौधरी | राज्य राखीव पोलीस बळ, | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
गट क्र.१, पुणे पोळीस बल, गट क्र.१३, नागपूर 
४ | eae इफ्तार अली । राज्य राखीव पोलीस बल, | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
सय्यद मुकरल गट क्र.६, धुळे पोलीस बल, गट क्र.१४, 
औरंगाबाद 
4 | ail. प्रभाकर महादेव राज्य राखीव पोलीस बल, | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
शिंदे गट क्र.१, पुणे पोलीस बल, गट क्र.९, अमरावती 
६ | at. दिलीन नारायण राज्य राखीव पोळीस बल, | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
ढवळे गट क्र.४,नागपूर पोलीस बल, गट क्र.१५, गोंदिया 
७ | Stl. प्रकाश नथ्थुली राज्य आपत्ती प्रतिसाद, । सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
डावरे नागपूर TIA बल, गट क्र.४, नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०२१४/प्र.क्र.२६०(१)/पोल-१(आ) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर जर त्यांच्याविरुध्दच्या 
प्रलंबित/ प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अनुषंगाने 
शिक्षा झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार, पोलीस महासंचालक यांनी पदोन्नती संदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. 


3. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या faary 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरती स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांस नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


प्‌. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात 
घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देण्यात यावी. 


६. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


७. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१४५४०४५०२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAILAS ARJUN जक 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb 
d241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 
2ND FLOOR,MANTRALAY, MUMBAI, ou=HOME DEPT, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०२१४/प्र.क्र.२६०(१)/पोल-१(अ) 


६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
é 
8 


. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/नागपूर/औरंगाबाद/गोंदिया/धुळे/पुणे, 
१२.सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१३.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


